राज्य युवा विकास निधीस अनुदान 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निवियो २०१८ /प्र.क्र.१४३ /क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०७ मार्च, २०१९. 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.युकयो १६१३/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-३ 
दि. १९ डिसेंबर,२०१३. 
2) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.२५ जानेवारी,२०१९. 
3) क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक.निधी वितरण/योजना-५६७१/२०१८-१९/ 
का-१०/६४११ दि. २१ फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना: - 

राज्यातील युवांना सक्षम करण्यासाठी विविध युवक कल्याण विषयक उपक्रमांना सहाय्य 
करण्याकरिता, तसेच राज्यात युवा विकासाचे उपक्रम परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी, त्याचप्रमाणे 
राज्यातील उदयान्मुख युवांना उज्वल भविष्याच्या संधी वृध्दिंगत करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन व आर्थिक 
सहाय्य देण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य युवा विकास निधीची शासन निर्णय क्र. युकयो 
१६१३/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-३, दि. १९ डिसेंबर, २०१३ अन्वये स्थापना करण्यांत आली आहे. सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद रु.३५.०० लक्ष मधून वित्त विभागाच्या दि. २/४/२०१८ च्या 
परिपत्रकास अनुसरुन ७०% च्या मर्यादेत रु.२४.५० लक्ष इतक्या निधीच्या वितरणास शासन निर्णय 
क्र.निवियो-२०१८/प्र.क्र.१४३/क्रीयुसे-३, दि.०४/०७/२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. वित्त विभागाच्या दि.२५/०१/२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार उर्वरीत १०% च्या मर्यादेतील रु. 
३.५० लक्ष (रु.तीन लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब या नस्तीच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता राज्यात युवा विकासाचे विविध उपक्रम परिणामकारकरित्या 
राबवून राज्यातील युवांना सक्षम करण्याकरीता युवा विकास निधीअंतर्गत रु. ३५.०० लक्ष निधी 
अर्थसंकल्पित आहे. त्यापैकी वित्त विभागाच्या दि.२/४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकास अनुसरुन ७०% 
च्या मर्यादेत रु.२४.५० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत १०% च्या मर्यादेतील 
रु.३.५० लक्ष (रु.तीन लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा-१०३, (०१)(०९) 
राज्य युवा विकास निधीस अनुदान (२२०४ ५६७१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळील 
मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत 
त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो २०१८ /प्र.क्र.१४३ /क्रीयुसे -३ 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. २५/१/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतूद 
खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना 
आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२/४/२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांना अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमुद अटींची पूर्तता 
होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.१,२,३,४,५,६ व ७ मधील बाबी सदर आदेशास 
लागू नाहीत. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१११२१७४४४८२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


é Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Raj e Nn d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education and Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755 


S h a Nn ka | fa (0 Pa Wa r ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao Pawar 


( राजेंद्र पवार ) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 


१) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा )यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
४)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
७) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 


८) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 

९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१०) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे. 
११) निवडनस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


